“श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा 
डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील 
मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास 
आराखडा” निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४३/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०१८/प्र.क्र.०५/का.१४४४, 
दि. १३.११.२०१८. 
२) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१२/का.१४४४-अ, दि.१६.०६.२०२३. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.४३/का.१४४४-अ, 
दि.०८.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : 

श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पाळखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा 
निर्माण करण्याकरिता दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१४२७.८५ कोटी 
इतक्या किंमतीच्या सुधारित विकास आराखड्यास मंजुरी देण्या आळी आहे. सदर आराखडयाअंतर्गत 
पुणे जिल्हयांतील १७ कामांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
निधीपैकी रु.१९.३८ कोटी इतका निधी उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात 
आला आहे. आता श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, सुदुंबरे, पंढरपूर, नेवासा पाळखीतळ/ मार्ग 
विकास आराखडा'अंतर्गत सोलापूर जिल्हयांतील ०७ कामांवरील खर्च भागविण्यासाठी रु. १२.०४ कोटी 
आणि सातारा जिल्हयांतील ०४ कामांवरील खर्च भागविण्यासाठी रु. २.९४ कोटी असे एकूण रु. १४.९८ 
कोटी इतका निधी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, सुदुंबरे, पंढरपूर, नेवासा पालखीतळ/ मार्ग विकास 
आराखडा? अंतर्गत सन २०२३-२४ करीता सोलापूर जिल्हयांतील ०७ कामांवरील खर्च भागविण्यासाठी 
रु. १२.०४ कोटी आणि व सातारा जिल्हयांतील ०४ कामांवरील खर्च भागविण्यासाठी रु. २.९४ कोटी 
असा एकूण रु. १४.९८ कोटी (रुपये चौदा कोटी अठ्ठयाण्णव लक्ष फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त, 
पुणे विभाग, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४३ /का.१४४४-अ 


(रुपये कोटीत) 
अक्र. । शासन निर्णय सन -२०२३ 
जोडपत्र क्र./ कामाचे नाव करीता २४ 
अ.क्र निधी 
मागणी 
सोलापूर जिल्हा 
मौजे पंढरपूर येथील मौजे कोर्टी (कराड चौक) ते वाखरी 
षि ३/२२ (बाह्यवळण रस्ता) कि.मी. ०/०० ते ३/०० मध्ये रस्त्याची ९.०० 
सुधारणा करणे ता. पंढरपूर जि. सोलापूर 
: ३१३ मौजे पंढरपूर येथील यमाइ तलावाजवळील सर्वे नं ५४/५५ मध्ये वया 
पार्किंग सुविधा करणे ता. पंढरपूर जि. सोलापूर 
पंढरपूर येथील काळा मारुती चौक येथील कायमस्वरुपी 
3 98/93 चौकीचे बांधकाम करणे ०.०९ 
पोलिस चौकीचे बांधकाम करणे 
8 96/93 पंढरपूर येथील महाद्वार चौक येथील पोलिस चौकी उभारणे ०.०५ 
५ १६/१३ पंढरपूर शहरात जुनी पेठ येथे पोलिस चौकी उभारणे ०.०९ 
ह १६/१३ पंढरपूर येथील शिवाजी चौक वाळवंट व ६५ एकर क्षेत्रामध्ये ९ 
वॉच टॉवर (उंच मनोर) बांधणे न 
पंढरपूर नगरपरिषद हद्दिमध्ये ६५ एकर क्षेत्रामध्ये पोलिसांसाठी 
७ १६/१३ iat eS 0,30 
६ लोखंडी वॉच टॉवर बांधणे 
एकूण सोलापूर | १२.०४ 
जिल्हा सातारा 
चि ११/१.४ पाडेगाव (दत्तमंदिर) येथे २० सीटचे १ युनिट शौचालय बांधणे. ०.८७ 
२ ११/१.६ तरडगांव येथे ४० सीटचे १ युनिट शौचालय बांधणे. ०.५१ 
३ ११/१.४ लोंणद बाजारतळ येथे ४० सीटचे १ युनिट शौचालय बांधणे. ०.६९ 
8 ११/१.४ BME एस.टी स्टॅण्ड येथे Qo सीटचे १ युनिट शौचालय बांधणे. | ०.८७ 
एकूण सातारा | २.९४ 
एकूण निधी मागणी १४.९८ 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२- पर्यटन, ०१- 
पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ -पर्यटन केंद्र, - (००) (०४) 
“श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम 
(५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत) ” या उद्दिष्टाखाळी सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षातील तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रयोजनासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांचे कार्यालयाने 
नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी 
करावी. तसेच वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुकत, पुणे विभाग, पुणे यांनी 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४३ /का.१४४४-अ 


8, सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ आणि वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०३/व्यय-८/२०२३, दिनांक 
११.१०.२०२३ अन्वये प्रदान मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०११६५९४२०३१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


NANDKUMAR eee 
2.5.4.20=2364c4585e9e2f4e1 a3eb4e4ad8e29fd11241a0ac192 
arashti 


9b933f28fc39d2906d1 1, postalCode=400032, ‘Mahi 


EFAB57699 10D3540376EC2062B6C2A6B1BD6E 
G A N G A RA M RA UT 7BC121FF37D75E24F4318761C66, NANDKUMAR 
(AM RAUT 
Date: 2023.11.01 16:59:04 +05'30' 


(नंदकुमार राऊत) 
RATA stax सचिव 


प्रति, 
) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
) जिल्हाधिकारी, सातारा/सोलापूर. 
प्रत, 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा/सोलापूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/सोलापूर. 
) का.१४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (का.१४४४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


